शासन शुद्धीपत्रक-१४ नोव्हेंबर “बालदिवस” 
निमित्त विविध कार्यक्रम राज्यातील सर्व 
शाळांमध्ये साजरे करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१७८/एस.डी.-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा:- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१७८/एसडी-४, 
दिनांक २९ ऑक्टोबर,२०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

१४ नोव्हेंबर “बालदिवस* निमित्त विविध कार्यक्रम राज्यातील सर्व शाळांमध्ये साजरे 
करण्याबाबतचे उपरोक्‍त दिनांक २९ ऑक्टोबर,२०२० च्या परिपत्रकात खालीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 


वरील तिन्ही निवड समितीच्या अध्यक्षांनी प्राचार्य/मुख्याध्यापक/शिक्षक/केंद्रप्रमुख यांची 
निवड करतांना ठाक्यतो ते CBSE/ICSE/IB अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमधील असावेत. 


याऐवजी 


वरील तिन्ही निवड समितीच्या अध्यक्षांनी समिती सदस्यांची निवड करतांना राज्य मंडळ व 
राज्यमंडळा बाहेरील प्राचार्य/ मुख्याध्यापक/शिक्षक/केंद्रप्रमुख यांचा निवड समितीमध्ये समावेश 
करावा, असे वाचण्यात यावे. 


तसेच सदर स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या स्पर्धकांनी http: //scertmaha.ac.in या संकेतस्थळावर 
नाव नोंदणी करणे आवश्‍यक राहील. सदर संकेतस्थळावर सुद्धा उपक्रमाबाबतचे साहित्य अपलोड 
करता येईल. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥8॥१9॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेताक २०२०१११०१११९११०२२१ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PA\ 
IN, 


R 

DN: il shi ‘SCHOOL EDUCATION & 
RAJ E N D RA SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Ma' ht 

2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63fa7 

0c45cf755d' 
S HA N KA R RAO PAWA R ialNumbs |d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83175db4f0584118 

07fb1031c17dd155677, RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR, 

late: 2020.11.10 11:22:39 +05'30' 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१७८/एस.डी.-४ 


२) मा.राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 
३) मा.अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
४) आयुक्‍त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
५) राज्य प्रकल्प संचालक,महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद,मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र,पुणे 
७ शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
८) शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

९) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१०) अध्यक्ष/सचिव,राज्य मंडळ,पुणे, 

११) अध्यक्ष/सचिव,इतर सर्व मंडळे 

१२) प्राचार्य,जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण विकास संस्था (सवी, 

१३) शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर), जिल्हा परिषद (सवी /सर्व शिक्षण 
निरीक्षक बृहन्मुंबई महानगरपालिका, 

१४) प्रशासन अधिकारी (महानगरपालिका/नगरपालिका) (सवी, 

१५) निवड नस्ती (कार्या.एस.डी.४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


